परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०१९/ प्र.क्र.(१२०/१९)/तांशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- २७ नोव्हेंबर, २०१९ 


संदर्भ -9. शासन निर्णय,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, एससीटी-६५१३/(१५/१२३)/तांशि-१, दि.२७.०७.२०१६ 
२. शासन निर्णय,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, एससीटी-६५१३/(१५/१३)/तांशि-१, दि.२१.११.२०१६ 
३.शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि. २९.०२.२०१६ 


४.संचालक, तंत्रशिक्षण यांचे पत्र क्र. ४/आस्था/परिविक्षा/२०१९/७९८, दि. २०.११.२०१९ 


शासन आदेशा :- 


2. 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. १ व 2 येथील शासन निर्णयान्वये खाली नमूद प्रबंधकांची, महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी महाविद्यालयीन शिक्षक व प्रशासकीय सेवा, गट-ब या पदावर दोन वर्षांच्या परिविक्षाधीन 
कालावधीकरीता नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदरचा कालावधी पूर्ण झाल्याने संबंधितांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. ४ येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 


शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील 
संदर्भाधीन क्र. ३ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता प्रस्तुत प्रकरणी होत असल्याने खाली नमूद 
प्रबंधकांचा परिविक्षाधीन कालावधी स्तंभ ०५ मध्ये नमूद दिनांकास समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची 
सेवा नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ of मध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 


अ. | अधिका-याचे नाव व कार्यरत संस्था | रुजू दिनांक | परिविक्षाधीन परिविक्षाधीन । सेवा नियमितपणे 
क्र कालावधीत कालावधी पुढे चालू 
घेतलेल्या रजा | समाप्तीचा ठेवण्याचा दिनांक 
(अर्जित / | दिनांक 
परिवर्तित) 
हिती २ ३ 8 4 & 
१. | श्री. अभिजित घ. उदावंत, प्रबंधक, | 23/92/2098 ०५ २७/१२/२०१८ । २८/१२/२०१८ 
शासकीय तंत्रनिकेतन, अमरावती (म.पू. (म.नं.) (म.पू.) 
२. | श्री. दिनेश य. पेरसपुरे, प्रबंधक, । २४/०८/२०१६ २१ १३/०९/२०१८ | १४/०९/२०१८ 
शासकीय तंत्रनिकेतन, वाशिम (म.पू.) (म.नं.) (4.4) 
3. श्री. संदीप क. निकम, प्रबंधक, २५/११/२०१६ 23 १७/१२/२०१८ । १८/१२/२०१८ 
शासकीय तंत्रनिकेतन, अमरावती (4.9) (4.4) (म.पू.) 
४. | श्री. नितीन को. रतनवार,प्रबंधक, । २५/०८/२०१६ १८ ११/०९/२०१८ । १२/०९/२०१८ 
शासकीय तंत्रनिकेतन, उस्मानाबाद (म.पू.) (म.नं.) (म.पू.) 
५. | श्री.विजय मो. बोरटकर, प्रबंधक, । २४/०८/२०१६ निरंक २३/०८/२०१८ | २४/०८/२०१८ 
शासकीय तंत्रनिकेतन, खामगाव (म.पू.) (AA) (म.पू.) 
३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त अधिका-यांच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित 


कार्यवाही तातडीने करावी. 


शासन आदेडा क्रमांकः परिवि-२०१९/ प्र.क्र.(१२०/१९)/तांशि-१ 


४. सदर शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि. २९.०२.२०१६ मधील तरतुदींनुसार व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि/ २७१५/ 
प्र.क्र.२०३/ आठ, दि. २५.०८.२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ष्‌. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९११२७१६५३१८३३०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Sameer Li 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Sameer re Of Maharasht Higher and 
Laxman Dhere याता ण्य 


(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


ion Department, postalCode=400032, 


प्रत, 


Ee) 


संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सहसंचालक, तंत्रशिक्षण, विभागीय कार्यालय, अमरावती/औरंगाबाद. 

प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, अमरावती/वाशिम/उस्मानाबाद/खामगाव. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

संबंधित प्रबंधक (प्राचार्यांमार्फत) 

सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (तांशि-१). 


BS. 2 आ टी टॉड टे 


(2 


